राज्य पोलीस सेवेतील, तसेच भारतीय पोलीस 
सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप आयुक्‍त 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन Sea क्र. रापोसे-१७१७/प्र.क्र.१(२)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक :- ०४ जानेवारी, २०१७. 


वाचा :- पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची दि. ३.०१.२०१७ रोजीची बैठक. 


शासन आदेठा :- 
महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील, तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस 
उप आयुक्त संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 
येत आहे :- 


अधिकाऱ्याचे नांव 


सध्याचे पद 


नविन नियुक्तीचे ठिकाण 


श्री. एस. बी. पाठारे, 
रापोसे 


पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, अमरावती 


पोलीस उप आयुक्त, नवी मुंबई 


२ | at मो. सुवेझ हक, पोलीस अधीक्षक, जि.रायगड पोलीस अधीक्षक, जि.पुणे (ग्रामीण) 
भापोसे 
3 | डॉ. जय जाधव, भापोसे | पोलीस अधीक्षक, जि.पुणे (ग्रामीण) । पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
४ श्री. जी. श्रीधर, भापोसे । पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे | पोलीस अधीक्षक, जि.बीड 
शाखा, नागपूर शहर 
५ | श्री. अनिल एस. पोलीस अधीक्षक, जि.बीड पोलीस अधीक्षक, जि.रायगड 
पारसकर, भापोसे 
६ | at. दत्ता कराळे, भापोसे | पोळीस उप आयुक्‍त ( गुन्हे, नाशिक | पोलीस अधीक्षक, जि.नाशिक (ग्रामीण) 
शहर 
७ | at. अंकुठा शिदे, भापोसे । पोलीस अधीक्षक, जि.नाशिक पोलीस उप आयुक्‍त, नाशिक शहर 
(ग्रामीण) 
८ | श्रीमती प्रज्ञा जेडगे, पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
रापोसे संरक्षण, नांदेड महामंडळ मर्यादित, मुंबई (प्रतिनियुक्तीने) 
९ श्री. एन. एम. मिठ्ठेवाड, । उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट 
रापोसे विभाग, मुंबई क्र.१२, हिंगोली 
हिं ० श्री. पी. एम. वाडकर, पोलीस अधीक्षक, राज्य पोलीस पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई 
रापोसे नियंत्रण कक्ष, मुंबई 
= १ | श्रीमती रुपाली sige पोलीस उप आयुक्त, मध्य रेल्वे, पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, ठाणे 
(खैरमोडे), रापोसे मुंबई 
१२ | श्री. समाधान नेताजी पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, । पोलीस उप आयुक्त, मध्य रेल्वे, मुंबई 


पवार, रापोसे 


ठाणे 


शासन SSS क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.१(२)/पोळ-१(अ) 


१३ | श्री. महादेव बी. तांबाडे, । पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण पोलीस अधीक्षक, जि.कोल्हापूर 
विभाग (गुन्हे), पुणे 

१४ | श्री. तुषार पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे 
जि.रत्नागिरी 

१५ | श्री. विजय खरात, रापोसे | पोलीस अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण | पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग 
केंद्र, पांढरकवडा (गुन्हे, अमरावती 

१६ | श्री. एम. राजकुमार, पोलीस उप आयुक्त, नागपूर हहर । पोलीस अधीक्षक, जि. यवतमाळ 

भापोसे 
qo श्री. संभाजी कदम, रापोसे | प्राचार्य, पी.टी.एस., जि.जालना | पोलीस उप आयुक्त, नागपूर हहर 


२. श्री. अखिलेश कुमार सिह, भा.पो.से., पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती SATS असल्यास ते विचारात घेऊन संबंधीत प्रकरणी पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस 
महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७०१०४१८५५५६०८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Ka i | a S A rj 1 Nn बरी o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


. 
G a | kw a d cn=Kailas Arjun Gaikwad 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


प्रत, 

महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन SSS क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.१(२)/पोळल-१(अ) 


८. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई, 
१०. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई, 
११. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, 
१२. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई, 

१३. सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 

१४. सर्व पोळीस आयुक्त, 

१५. सर्व पोळीस अधीक्षक 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१९. सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
२०. निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


